UCE 


Reg. No. NP CITY/ 236/ 2015 -17 
Published on 19th November 2015 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष १, अंक ३८ ] गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १२-१८ , २०१५ / कार्तिक २१ -२७ , शके १९३७ [ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ११ . ०० 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग चार-ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १ - अ ( ना .वि . पु.). म . शा . रा ., अ . क्र . १७१ . 


नगर विकास विभाग 


मंत्रालय , मुंबई- ४०० ०३२ , दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१५. 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ . 


क्रमांक टिपीएस - २४१३- ८६-प्र .क्र .१७६- २०१४- नवि -९. 

ज्याअर्थी, नागपूर शहराची सुधारित विकास योजना , महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९६६ ( १९६६ चा महा . ३७ वा ) ( यापुढे 
“ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे ) चे कलम ३१ (१) अन्वये शासन , नगर विकास विभाग अधिसूचना क्र . टिपीएस - २४९६-२६४३-प्र.क्र . 
३००( अ)-९७-नवि -९, दिनांक ७ जानेवारी , २००० अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक १ मार्च, २००० पासून अंमलात आली आहे ( यापुढे “ उक्त 
विकास योजना ” असे संबोधिले आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेत , मौजा दाभा येथील खसरा क्र . १३५ / २ मधील जमीन ( यापुढे “ उक्त जमीन " असे संबोधले आहे ) कृषी 
विभागात समाविष्ट आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, नागपूर सुधार प्रन्यास यांनी, नियोजन प्राधिकरण ( यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे संबोधले आहे ) म्हणून , त्यांच्या 
सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्र . २१ / ११०४/ ५-१ - २०१२/ अ . अ., दिनांक ५ जानेवारी २०१२ नुसार उक्त जमिनीचा वापर विभाग , कृषी विभागाऐवजी 
रहिवास विभाग असे बदलण्याचे ठरवून , त्याअनुषंगाने, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप- कलम (१) मध्ये नमूद विधिवत कार्यपद्धती पूर्ण करून 
फेरबदल प्रस्ताव ( यापुढे “ प्रस्तावित फेरबदल " असे संबोधले आहे ) अंतिम मंजुरीसाठी शासनास सादर केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर , प्रस्तावित फेरबदल काही 
अटींसह मान्य करावा , असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे. 


त्याअर्थी, आता , उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप -कलम ( २) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करून उक्त 
विकास योजनेतील , प्रस्तावित फेरबदलास शासन पुढीलप्रमाणे मान्यता देत आहे आणि त्यासाठी उपरोल्लिखित दिनांक ७ जानेवारी , २००० ची विकास 
योजना मंजुरीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे . 
ना - एक - अ- १ ( १७०४ ). 

( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर १२- १८, २०१५/ कार्तिक २१-२७, शके १९३७ 


उक्त विकास योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेच्या फेरबदल सूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे . 

नोंद 


“ मौजा दाभा येथील खसरा क्र . १३५/ २ मधील जमिनीचा वापर विभाग , “ आरक्षण क्र . एमएनडब्ल्यु - ५२ -मंडई ” व १८ . ०० मीटर रुंद विकास 
योजना रस्त्याने बाधित क्षेत्र वगळता, नकाशात दर्शविल्यानुसार, कृषी विभागाऐवजी खालील अटींच्या अधिन राहून रहिवास विभाग असा बदलण्यात येत 
आहे . 


अट क्र . १ : नागपूर शहराच्या प्रचलित विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार , जागेच्या रेखांकनात आवश्यक १० टक्के खुल्या जागेव्यतिरिक्त , आवश्यक 

सुविधा क्षेत्र सोडणे बंधनकारक राहील. 


अट क्र . २ : सुविधा क्षेत्राचा विकास जमीन मालकाने करावा. 
अट क्र . ३ : खुल्या जागेला कुंपण करणे आवश्यक राहील. 
अट क्र . ४ : उक्त जागेतील इमारतीमध्ये वर्षाजल संवर्धन संयंत्र व Waste Water Recycling Plant ची उभारणी करणे आवश्यक राहील . 


अट क्र . ५ : उक्त जमिनीसाठी आवश्यक त्या सर्व मुलभूत सेवा - सुविधा जमीन मालकांनी/विकसनकर्त्यांनी स्वखर्चाने विकसित करून पुरविणे 

बंधनकारक राहील . मुलभूत सुविधांमध्ये रस्ते , पाणी पुरवठा, मलःनिसारण व ड्रेनेज इ . यांचा समावेश आहे . 
अट क्र . ६ : उपरोक्त मुलभूत सुविधांचा विकास क्रमाने करताना एकूण अपेक्षित सुविधांचा विकास टप्प्याने होत असताना अर्जदारांवर, एकूण जागेच्या 

भूखंड विक्रीवर खालीलप्रमाणे बंधन राहील . सभापती, नागपूर सुधार प्रन्यास , नागपूर यांनी सदर बाबीवर नियंत्रण ठेवावे. 
( क ) अभिन्यास अंतिमतः मंजूर झाल्यावर 

एकूण २५ टक्के भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 
( ख ) सुमारे ४० टक्के मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 

. . एकूण ५० टक्के भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 
( ग) सुमारे ६० टक्के मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 

. . एकूण ७५ टक्के भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 
( घ) सुमारे ८० टक्के मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 

एकूण ९० टक्के भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 
( ङ ) सुमारे १०० टक्के मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 

एकूण १०० टक्के भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 
जर अभिन्यासात समुह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल तर सभापती, नागपूर सुधार प्रन्यास , नागपूर यांनी विहित केल्यानुसार 
सर्व मुलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही. 

वरीलबाबत उल्लंघन झाल्यास रेखांकन परवानगी रद्द करण्यास पात्र राहील . " 

उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारी प्रस्तुत अधिसूचना/भाग नकाशा सभापती , नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर यांच्या कार्यालयात, नागरिकांच्या 
अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात येत आहे . 

प्रस्तुत अधिसूचना शासनाच्या www. maharashtra. gov.in या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे. 


| WWW 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


रा . शा . चौहान , 
कक्ष अधिकारी . 


भाग १ - अ ( ना. वि . पु.). म . शा . रा ., अ . क्र . १७२ . 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai-400 032 , dated the 15th October, 2015 . 
MAHARASHTRA REGIONAL & Town PLANNING Act, 1966 . 

No . TPS - 2413- 86-CR- 176- 2014- UD-9. 

Whereas , Revised Development Plan of Nagpur City has been sanctioned by the Government vide Urban 
DevelopmentDepartment s Notification No. TPS - 2496 - 2643 -CR -300 ( A )- 97 -UD - 9 , dated the 7th January, 2000 and has 
come into force with effect from the 1st March , 2000 (hereinafter referred to as “ the said Development Plan ") under 
Section 31 (1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to 
as “ the said Act" ) ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर १२- १८ , २०१५/ कार्तिक २१- २७, शके १९३७ 


And whereas , in the said Development Plan , the land bearing Khasara No. 135 /2 ofMauje Dabha (hereinafter 
referred to as “ the said Land " ) is included in Agriculture Zone ; 

And whereas, the Nagpur Improvement Trust, being the Planning Authority (hereinafter referred to as “ the said 
Planning Authority " ), vide its Resolution No . 21 - 1104 -5 - 1 - 2012 -37.31., dated the 5th January, 2012 , has resolved to 
change the allocation of the said Land from Agriculture Zone to Residential Zone and accordingly submitted to the 
Government, for its sanction a modification proposal as per the provisions of sub -section ( 1) of Section 37 of the said 
Act, after following the procedure laid down under the said Act (hereinafter referred to as “ the Proposed Modification ) ; 

And whereas , aftermaking necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning,Maharashtra State , 
Pune the Government is of the opinion that, the Proposed Modification should be sanctioned subject to certain 
conditions . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred on it under sub - section (2 ) of Section 37 of the said Act, the 
Governmenthereby, sanctions the Proposed Modification subject to certain conditions and for that purpose amends 
the aforesaid Notification dated the 7th January , 2000, as follows : 

In the Schedule ofModification appended to the Notification dated the 7th January, 2000 , sanctioning the said 
Development Plan , the following new entry shall be added after the last entry . 

ENTRY 
“ The allocation of land bearing Khasara No . 135 /2 of Mauje Dabha, excluding “ Site No . MNW -52 Market ” and 
18 . 00 mt. wide DevelopmentPlan road, is changed from Agriculture Zone to ResidentialZone, as shown on the plan , 
subject to conditions specified below . 
Condition No. 1 : In the lay -out of the said Land ,in addition to 10 % compulsory open space , requisite Amenity Space 

shall be provided as per theprevailing Development Control Regulations for Nagpur City . 
Condition No. 2 : Such Amenity Space shall be developed by the Land Owner/Developer. 
Condition No. 3 : It is shall be compulsary for the Land owner /Developer to make compound wall around the open 

space . 
Condition No. 4 : It shall be obligatory for the Land Owner /Developer to install the Rainwater Harvesting System and 

also Waste Water Recycling Plant in the buildings to be constructed on the said Land . 
Condition No . 5 : It shallbe compulsory for the Land Owner/Developer to develop and provide all necessary basic 

infrastructure and amenities ( e .g . roads , water supply, sewerage, dranage etc.) for the said Lands , 

at his own cost. 
Condition No . 6 : If the land is proposed to be developed by way of plotted lay -out then sale of plots under such lay-out 

shallbe monitored by the Chairman , Nagpur Improvement Trust, Nagpur in relation to development 
ofbasic amenities as per the stages given below . 


San 


(a ) After final approval of lay -out 

sale of 25 % of the total plots shall be permissible . 
(b ) After completion of 40 % Basic Amenities 

sale of 50 % of the total plots shall be permissible . 
(c) After completion of 60 % Basic Amenities 

sale of 75 % of the totalplots shall be permissible . 
(d) After completion of 80 % Basic Amenities 

sale of o 90 % of the total plots shall be permissible . 
(e ) After completion of 100 % Basic Amenities 

sale of 100 % of the total plots shallbe permissible . 
IfGroup Housing Scheme is proposed in the lay - out then occupation certificate shall not be given unless all the 
basic amenities are fully developed . 

In case ofnon -compliance, Layout Approval and non - Agricultural permission shallbe liable to be cancelled”. 

A copy of the Notification along with the part plan of the aforesaid sanctioned modification shall be available for 
inspection of the general public in the office of the Chairman , Nagpur Improvement Trust,Nagpur during office hours on 
allworking days for a period of one month . 
This Notification shall also be available on the Government web site www .maharashtra . gov. in 

By order and in the nameof the Governor ofMaharashtra , 


R . S . CHOUHAN , 
Section Officer. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES, NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI- 400 004 . 


